ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ च्या तरतूदीनुसार 
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये सदस्य 
या Rad पदावर नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. नियुक्‍्ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२, 
दि. ०७ जून, २०१८ 


वाचा :- शासन निर्णय, समक्रमांक दि.०८ मे, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अधिनस्त जिल्हा मंचामध्ये सदस्य या रिक्‍त पदावर 
सदस्यांची नियुक्‍ती संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयातील 
अनुक्रमांक ६, २० व अनुक्रमांक २८ मधील सदस्यांच्या नांवामध्ये सुधारणा करुन रकाना क्र.३ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित सदस्यांची नांवे खालीप्रमाणे वाचण्यात यावे:- 


अ.क्र. अध्यक्ष पदासाठी निवड झालेल्या अधिवक्ता | अधिवक्ता प्रवर्गातील सुधारित सदस्यांची नावे 
प्रवर्गातील सदस्यांची नावे ३ 
२ 
६ | श्री.केरण पारसमल मंडोत श्रीमती किरण पारसमल मंडोत 
२० | श्रीमती शुभांगी निखतराव कोंडे श्रीमती TA निळकंठराव कोंडे 
२८ | Mari के.क्षिरसार श्री.शाशांक शरदचंद्र क्षिरसागर 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नियुक्तीच्या आदेशात परिच्छेद क्र.२ मध्ये सदरील सदस्य 
पदावरील पुर्ननियुक्‍ती याऐवजी नियुक्‍ती असे वाचावे व अटी व शर्तीमधील अट क्र.१ व २ एकच असल्याने 
अट क्र.१ रद्द समजावी. तसेच, सदर आदेशातील अटी व शार्तीमधील अनुक्रमांक ८ मधील पुनर्नियुक्‍्तीच्या 
आदेशाऐवजी नियुक्तीचे आदेश असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८०६०७१६३८०८०४०६ असा आहे. सदर 
शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Bhaskar 
Baburao Patil «' 


(भा.बा.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.मंत्री, अनापुवग्नासं यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 


४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद 

५. म.राज्यमंत्री, अनापुवग्रासं यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 

७. प्रधान सचिव, (अनापुवग्रासंवि) यांचे स्वीय सहायक. 

८. प्रधान सचिव, (विधी) विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक 
९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % मुंबई,/नागपूर. 
१०. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र ५ मुंबई,/नागपूर 

११. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 

१२. प्रबंधक ,(प्रशासन) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
१३. संबंधित सदस्य, जिल्हा मंच, परभणी/अमरावती/रत्नागिरी. 
१४. सर्व प्रबंधक, जिल्हा मंच. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


